श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतील 
अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांसाठी सन 
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील माहे एप्रिल, 
२०२१ ते मार्च, २०२२ करीता अनुदानाचे 
वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: विसयो -२०२१/प्र.क्र.४२/विसयो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २२ एप्रिळ, २०२१. 


वाचा :- 
शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र.विसयो-२०१८/प्र.क्र.६२/ विसयो, 
दि. २० ऑगस्ट, २०१९. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांकरीता श्रावणबाळ सेवा 
राज्य निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी रु.४१५,००,००,०००/- (रुपये चारशे पंधरा 
कोटी फक्त) इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे. सदरहू योजनेसाठी मंजूर 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीपैकी रु.१२०,००,००,०००/- इतकी रक्कम वित्त विभागाने वितरीत केली 
आहे. त्यानुषंगाने अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांकरीता श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन 
योजनेसाठी एप्रिल, २०२१ ते मार्च, २०२२ या कालावधीच्या खर्चासाठी मंजूर केलेली रक्‍कम रुपये 
१२०,००,००,०००/- (रुपये एकशे वीस कोटी wa या झासन निर्णयान्वये सोबतच्या 
विवरणपत्राप्रमाणे वितरीत करण्यास शासन याद्वारे मान्यता देत आहे. तसेच मासिक विवरण 
पत्रानुसार निधी पुढे / मागे ओढून घेण्याची सुविधा अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण व सनियंत्रण 
प्रणालीवर देण्यात आलेली आहे. 
२. सर्व जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, सोबतच्या विवरणपत्रातीळल स्तंभ क्र.३ 
New CO Code वर संबंधित जिल्हयाना निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. त्यांनी वितरीत 
केलेल्या अनुदानाचे वाटप त्यांच्या जिल्हयातील तालुक्यांना लाभार्थ्यांच्या प्रमाणानुसार करावे. 
सदरचे अनुदान वितरण जिल्हाधिकार्‍यांनी कळविलेल्या लाभार्थ्याच्या संख्येनुसार करण्यात आले 
आहे. 


३. सदरहू निधीमधून झालेला खर्च "मागणी क्रमांक एन-३, मुख्य लेखाशीर्ष २२३५-सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, ०२-समाजकल्याण, ७८९ अनुसूचित जाती उपयोजना, (०१) वृध्द, दुर्बल व 
निराधारांना अनुदान, (०१) (०२) श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना (अजाउयो) (कार्यक्रम), 
५०-इतर खर्च, (२२३५ सी १४३) "या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 


४. सर्व जिल्हाधिका-यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी सदर देयके कोषागारात सादर 
करण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच त्यांनी हा खर्च कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्याकडे सुपूर्द 
करण्यात आलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो -२०२१/प्र.क्र.४२/विसयो 


५. सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना असेही कळविण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात 
आलेल्या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा महालेखापालांच्या कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी 
ताळमेळ घालून त्याप्रमाणे ताळमेळाचे विवरणपत्राची प्रत या विभागाच्या लेखा परीक्षण 
कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या 
कार्यालयास त्वरित पाठवावीत व त्याची प्रत या विभागाच्या नियोजन कार्यासनास व या 
कार्यासनास पाठवावी. खर्चाच्या ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या पार न पाडल्यास, तसेच 
उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास विहित वेळेत सादर न केल्यास, त्याची 
संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहील. 


६. हा शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ४३२/२०२१/व्यय १४, दिनांक 
२२/०४/२०२१ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०४२२१९२५५६८९२२ असा 
आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Sunil Vitthal Ukirade = 


(सु. वि. उकिरडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


सर्व विभागीय आयुक्‍त, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती व औरंगाबाद 
सर्व जिल्हाधिकारी. 


०८ WwW A -5 


अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ३ ,४, ५ अर्थोपाय व व्यय १४, मंत्रालय, मुंबई 

. सह सचिव (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहाय्यक संचालक (वित्त व लेखा), लेखापरिक्षण कक्ष, सामाजिक न्याय व fears 
सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.निवड नस्ती, विसयो. 


o~ 
~~ 
न 


on SG & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


संचाळक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई 


विवरणपत्र 
शासन निर्णय क्र.विसयो-२०२१/प्र.क्र.४२/विसयो, दिनांक : २२ एप्रिल, २०२१. 
अनुसूचित जाती लाभार्थी, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना (२२३५ सी १४३) 
(रक्‍कम रुपयात) 
माहे एप्रिल, २०२१ ते मार्च, 
२०२२ 


जिल्हा 

२ ३ 
२ मुंबईउपनगर १००२९ ६७९२०० 
रायगड Noo ११३१९०० 
६ सिंधुदूर्ग ९००१८ ११००२०० 
कोंकण विभाग ४८९६१७८२० 
९ धुळे ००२६ २८२५६०० 
Noo30 


नियंत्रक अधिकारी क्रमांक 


| i 


i 


A} Oo 


अहमदनगर २२८७४२०० 
नाशिक विभाग ८०४१५२०० 
सोलापूर ००१९ २३९३२८०० 
सांगली Noood ४९६८०९४ 
पुणे विभाग ९२०००११४ 
é नागपूर ४५६००००० 
वर्घा ९००२५ १३७८५६०० 


8 


ie 


fe) 


es 
AQ 
S 
8 
0 
0 
0 


भंडारा Noo33 

गोंदिया ॥००२४ ८८४९००० 
अमरावती ॥१००११ ८१०७१८०० 
यवतमाळ Nooolg ३२१७७७०० 
वाशिम Noo022 २२७८५०६६ 
औरगाबाद Noo34 २४५२०३०० 
नांदेड Noo34 3400800 
उस्मानाबाद Nooo ६४९८००० 
जालना ॥१००१५ ८४६६८०० 


षु लातूर ९०००९ ४२५३४६०० 
औरंगाबाद विभाग १७६२२४२०० 


8 
षु 


९ 
२० 
२१ 
२२ 
२३ 
R 

RY 
२६ 


A ww] 20 
an 28 ce 
~o 0 0 
>] 20 | “0 
ठ oc | “८७ 
° ies S 
° Oo} 0° 
° Oo} 0 


२ 


२७ 
८ 
२९ 
३० 
३१ 
३२ 
३३ 
३४ 
3 


